महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:- सनिन- १५२३/ प्र.क्र.१२५/१३स, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, 

मादाम कामा मार्ग, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ जून, २०२३ 


aay: १. श्री. आबासाहेब (प्रदिप) सोनवणे यांचे दिनांक ०६.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 
२.राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र.रासनिप्रा/ 
कक्ष-४/ शिरूर ता.ख.पि.संघ/ निवडणूक /४३७८/२०२३, दिनांक ०८.०६.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 


आदेशा 

ज्याअर्थी, शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या. घोडनदी शिरूर, ता.शिरूर, जि.पुणे या 
कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत दिनांक १०.०६.२०२२ रोजी संपुष्टात आलेली असणे, 
प्राधिकरणाने दिनांक १५.०२.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये दिनांक ०१.०४.२०२१ ते दिनांक 
३१.१२.२०२२ या कालावधीतील निवडणुकीस पात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू 
करणे, याबाबत जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी यांना आदेश्ीत केळेळे असणे, त्यानुसार 
जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे ग्रामीण पुणे 
यांनी शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघ मार्या.घोडनदी शिरूर ता.शिरूर, जि.पुणे या संस्थेची प्रारूप 
मतदार यादी दिनांक १७.०५.२०२३ रोजी व अंतिम मतदार यादी दिनांक १२.०६.२०२३ रोजी प्रसिद्ध 
केलेली असणे, 


ज्याअर्थी, शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या. घोडनदी शिरूर, ता.शिरूर, जि.पुणे या 
संस्थेचा निवडणूक कार्यक्रम दिनांक २२.०६.२०२३ ते दिनांक ३०.०६.२०२३ या दरम्यान असल्याची 
बाब विचाराधीन घेवून तसेच, सध्या जून महिना सुरू असून पावसाळ्यात शेतकऱ्यांची नव्याने 
पेरणीची कामे सुरू होणार असल्याने अशा परिस्थितीत सदर संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया राबविणे 
सभासद व मतदार त्याचबरोबर निवडणूक यंत्रणेच्यादृष्टीने सोईचे नसणे, 


त्याअर्थी, जून महिना सुरू असून पावसाळ्यात शेतकऱ्यांची नव्याने पेरणीची कामे सुरू 
होणार असल्याने या कालावधीत शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या. घोडनदी शिरूर, 
ता.शिरूर, जि.पुणे या संस्थेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहिर झाल्यास अनेक अडचणी उद्भवू 
ठाकतात, तसेच, संस्थेच्या परिसरातीळ भौगोलीक परिस्थिती विचारात घेता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम १५७ अन्वये शासनास प्राप्त असळेल्या अधिकारात कलम 
७३कक मधील तरतूदीला सुट देऊन शिरूर तालुका खरेदी विक्री संघ मर्या. घोडनदी शिरूर, 
ता.शिरूर, जि.पुणे या खरेदी विक्री संघाची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर असेल त्या टप्प्यावर 
या seared दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः सनिन- १५२३/ प्र.क्र.१२५/१३स 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६२३१६१०१०८८०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL JAYRAM CHAUDHRY 
A N | | J AY RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f26cf80358fa3133e4d85ddac30ae54b06c63743fd5510 
dcOebca082b6c483ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


CHAUDHRY / क्ण व 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

विभागीय सहनिबंधक / जिल्हा उपनिबंधक/ उपनिबंधक, सहकारी संस्था पुणे. 
निवडनस्ती कार्यासन १३-स. 


Cc “७ AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


